क्रमांक : THY १०१८/प्र.क्र.१३१/६-ओ 
कृषि, पश्युसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास 
व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई : ४०० ०३२. 
दिनांक : १ ऑगस्ट, २०१८. 

आदेशा 


महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठे अधिनियम १९८३ मधील कलम १२(२) (ब) मधील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व 
संशोधन परिषदेच्या उपाध्यक्ष पदावर श्री.संजय धोत्रे, खासदार यांची नियुक्ती करण्यात येत आहे. 


2. श्री.संजय धोत्रे, खासदार यांची महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या उपाध्यक्ष पदावरील ही नियुक्ती, 
सदर नियुक्तीच्या दिनांकापासून ३ वर्षांसाठी किंवा राज्यशासनाची मर्जी असेल तोपर्यंत, यापैकी जी घटना अगोदर घडेल 
तोपर्यंत असेल. 


३. श्री.संजय धोत्रे, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांना वित्त विभाग, शासन निर्णय 
क्र.शासाउ १०.१०/प्र.क्र.९६/१०/सा.उ., दि.१३.३.२०१२ नुसार सेवा सुविधा अनुज्ञेय राहतील. 


४. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०८०११७२७५८८६०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Devappa st 
|ac4984581cb912dal 
2dr 
serialNumber=d00367c67d2eaSa7aecea40a308 1cba4d043b40cc7b0 
॥॥1:१॥५-८॥६-॥६-१-३॥ 0 ca 


(दे.आ.गावडे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by Devappa Annappa Gavade 
DN: nt OF M 


culture And ADF 


८0653566356360827त42 


प्रत, 
१. मा.कुलपती तथा राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई : Yoo ०३५, 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई : ४०० ०३२, 
३. मा.मंत्री, कृषि यांचे खाजगी सचिव, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई : ४०० ०३२, 
. मा.राज्यमंत्री, कृषि यांचे खाजगी सचिव, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई : ४०० ०३२, 
५. श्री.संजय धोत्रे, खासदार (अकोल), मु.पो.पळसो (बढे), ता.जि.अकोला, पि.को. ४४४ ००१ (महाराष्ट्र) 
६. मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई : ४०० ३२, 
प्रधान सचिव (वित्त) यांचे स्वीय सहायक, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई : Yoo ३२, 
प्रधान सचिव (नियोजन) यांचे स्वीय सहायक, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई : ४०० ३२, 
. अपर मुख्य सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई : Yoo ३२, 
१०. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
११. महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण व संशोधन परिषद, १३२-ब, भांबुर्डा, भोसले नगर, पुणे : ४११ ००७, 
१२. कुलगुरु, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, जिल्हा-अहमदनगर, 
१३. कुलगुरु, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी, 
१४. कुलगुरु, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला, 
१५. कुलगुरु, डॉ.बाळसाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, जि.रत्नागिरी, 
१६. महासंचालक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नवी दिल्ली (पत्राद्वारे) 
१७. महालेखापाल , (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र १-२, मुंबई/नागपूर, 
१८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 
१९. सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई : ४०० ०३२. 
२०. कक्ष अधिकारी (सा.उ.), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई : ४०० ०३२ 
२१. कक्ष अधिकारी 2-a, ७-ओ व १३-अ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई : Yoo ०३२. 
२२. निवडनस्ती/६-अ कार्यासन संग्रहार्थ. 


